जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, लातूर च्या 
कार्यकारी परिषदेतील (Governing 
Council) नामनिर्देशित सदस्यांची 
नियुक्‍ती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. डीएमएफ-०११७/प्र.क्र.११/उद्योग-९, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :-०१.१०.२०१८. 


पहा- १. शासन अधिसुचना क्र. एमडीएफ ६१५/५१/प्र. क्र. ३४/ उद्योग-९, 
दिनांक ०१.०९.२०१६. (महाराष्ट्र शासन राजपत्र, प्रकाशित दिनांक ०७.०९.२०१६.) 
२. शासन अधिसुचना क्र. एमडीएफ ०६१५/प्र. क्र. ३४/ उद्योग-९, 
दिनांक ०१.०९.२०१६. (महाराष्ट्र शासन राजपत्र, प्रकाशित दिनांक ०७.०९.२०१६.) 


प्रस्तावना :- 

खाण मंत्रालय, भारत सरकार यांनी खाण व खनिजे (विकसन व विनियमन) अधिनियम, १९५७ 
मध्ये सुधारणा करून खाण व खनिजे (विकसन व विनियमन) सुधारणा अधिनियम, २०१५ हा शासन 
अधिसुचना, दिनांक २७.०३.२०१५ अन्वये अधिसूचित केला आहे. 


२. प्रस्तुत खाण व खनिजे (विकसन व विनियमन) सुधारणा अधिनियम, २०१५ मधील कलम ९ (8) 
मधील तरतुदींनुसार राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये खाणबाधित क्षेत्र व व्यक्तींच्या विकासाकरिता 
जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान स्थापन करणे अपेक्षित आहे. सदरील तरतुदींच्या अनुषंगाने दिनांक 
०१.०९.२०१६ च्या शासन अधिसुचने अन्वये जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानची स्थापना, रचना व 
कार्यपध्दतीबाबतचे नियम निर्गमित करण्यात आले आहेत. 


३. सदर नियमातील तरतुदींच्या अनुषंगाने जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, लातूर च्या कार्यकारी 
परिषदेमधील (Governing Council) नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्‍्तीकरिता लातूर जिल्ह्याचे पालक 
मंत्री तथा अध्यक्ष जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, लातूर यांच्याकडून शिफारस प्राप्त झाली आहे. सदर 
शिफारशींच्या अनुषंगाने जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, लातूर च्या कार्यकारी परिषदेवरील (Governing 
Council नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 


उपरोक्त वस्तुस्थिती लक्षात घेता शासन अधिसुचना दिनांक ०१.०९.२०१६ च्या तरतुदींच्या 
अनुषंगाने जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, लातूर च्या कार्यकारी परिषदेवर (Governing Council) पुढील 
सदस्यांची नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नियुक्‍ती करण्यास सहमती देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः डीएमएफ-०११७/प्र.क्र.११/उद्योग-९ 


प्रतिष्ठानचे नाव- जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, लातूर. 


अ. क्र. सदस्य पदनाम नामनिर्देशन / शिफारस 

०१ जिल्ह्यातील विधानसभा/ | सदस्य ०१. मा. श्री. विनायकराव पाटील. 
विधानपरिषद सदस्यांमधून ०२. मा. श्री. सुधाकर भालेराव. 
कमाल ०३ सदस्य ०३. मा. श्री. त्र्यंबक भिसे. 

०२ जिल्ह्यातील सेवाभावी सदस्य ०१.सौ. करूना संजय काळे. 
संस्थांमध्ये कार्यरत ०२. श्री. दयानंद बळवंत धुमाळ. 
व्यक्‍तींमधून कमाल ०२ 
सदस्य 

०३ जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानास | सदस्य ०१. श्री. प्रदिपकुमार बसवंतअप्पा उटगे. 
अंशदान देणारे संबंधित ०२. श्री. उमेश विठ्ठलराव कुलकर्णी. 
जिल्ह्यातील ०३. श्री. सचिन शरद कल्याणी. 
खाणपट्टाधारकाचे प्रतिनिधी 
कमाल ०३ सदस्य 

२. उपरोक्त नमूद सदस्यांच्या कार्यकाळाबाबत दिनांक ०१.०९.२०१६ च्या शासन अधिसुचनेतील 


सर्व तरतुदी लागू राहतील. उपरोक्त नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्‍ती पुढील ०३ वर्षांकरिता अथवा ते 


सदर पदावर कार्यरत असतील या पैकी जे अगोदर असेल त्या कालावधीकरिता या शासन निर्णयाच्या 


दिनांकापासून करण्यात येत आहे. 


2: 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१८१००११३२३२६७३१० असा 


आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


6 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, नी 


ढ 
e e a | | ou=Industry Energy and Labour Department, 
D ostalCode=400032, st=Maharash 
25.4.2 1548d824e3f7009891624cf66560 
9c7dcfafcO2e9f55da5f39a5a910d5949, 


10९ 6d4814154203bcf61 5833 52 
a yaj | a | 1854240c9e522b4fabfc285 1 bf7dfe1d461 6b 
I 
Date: 2018.10.01 15:49:44 +05'30° 


(दिपाली पाटील) 
कक्ष अधिकारी 


१ 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


२ 
3 


*-> arr  &-> ब 


मुंबई- ४०० ०03२. 


मा. मंत्री (खनिकर्म) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


मा. पालक मंत्री तथा अध्यक्ष जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, लातूर यांचे स्वीय सहायक. 


मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीएमएफ-०११७/प्र.क्र.११/उद्योग-९ 


4) 


&) 
(9) 


८) 
) 


मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, 
मुंबई-४०० 032. 

मा. राज्यमंत्री (खनिकर्म) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, जिल्हाधिकारी कार्यालय, 
लातूर. 

मा.श्री.विनायकराव पाटील, सदस्य जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, लातूर. 

मा. श्री. सुधाकर भालेराव, सदस्य जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, लातूर. 


१०)मा. श्री. त्र्यंबक भिसे, सदस्य जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, लातूर 

११) सौ. करूणा संजय काळे, सदस्य जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, लातूर 
१२) श्री. दयानंद बळवंत धुमाळ, सदस्य जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, लातूर 
१३ 
१४) श्री. उमेश विठ्ठलराव कुलकर्णी, सदस्य जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, लातूर 

१५)श्री. सचिन शरद कल्याणी, सदस्य जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, लातूर 

१६) अपर मुख्य सचिव (उद्योग), यांचे स्वीय सहायक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग. 


श्री. प्रदिपकुमार बसवंतअप्पा उटगे, सदस्य जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, लातूर 


मंत्रालय, मुंबई ३२. 


१७) उपसचिव (खनिकमी, यांचे स्वीय सहायक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, 


मुंबई ३२. 


१८)जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, लातूर. 


यांना विनंती करण्यांत येते की त्यांनी जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, लातूर च्या कार्यकारी 
परिषदेतील (Governing Council) उपरोक्‍त नामनिर्देशित सदस्यांना नामनिर्देशानाबाबत 
आपलेस्तरावरून अवगत करावे. 


९) निवड नस्ती (उद्योग-९). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


